सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागातुन इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभागाकडे हस्तांतरीत झालेल्या पदांना 
पदस्थापना देण्याबाबत. 

इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी 
(गट-ब) 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- आस्थाप्र-२०२३/प्र.क्र.१०१/आस्थापना-२ 
पहिला मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- १९ .०१.२०२४. 


Pat १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक- एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२९०/कार्या.१२ 
दि.१९.११.२०१६. 
२.शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. शाकानि-२०१७/प्र.क्र.३३/१८(र.व.का.) 
दि.०९.०३.२०१७. 
३. वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि-२०२०/प्र.क्र.१८/२०/आपुक,दि.०६.११.२०२० सोबतचे उच्चस्तरीय 
सचिव समितीच्या दि.१७.०७.२०२० रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
४.शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक- आस्थाप्र-२०१७/ प्र.क्र.०८/आस्था- 
२, दि.१४.०१.२०२१ व दि.२२.०३.२०२२. 
५. शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या.१२ 
दि.१४ जुले २०२१. 
६. मा. राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि.२८.०६.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णय. 
७. मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाळी दि.१४.०७.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
८. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग क्रमांक- २०२३/प्र.क्र.१४४/आस्था-२ 
दि.३१.१०.२०२३. 
९. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक- २०२२/प्र.क्र.९०/आस्थापना-२ 
दि.२३.११.२०२३. 
१०. प्रादेशिक उपसंचाळक, अमरावती यांचे दि.०३.११.२०२३ चे पत्र. 
११. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचा दि. ०३.११.२०२३ व 
०९.११.२०२३ रोजीचा रुजु अहवाल. 


प्रस्तावना:- 

विमुक्‍त जाती wean जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या आर्थिक, सामाजिक 
व शैक्षणिक विकासासाठी विविध योजनांची प्रभावीपणे अमंलबजावणी होण्यासाठी व त्या प्रवर्गाला न्याय 
मिळण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातुन इतर मागास बहुजन कल्याण हा स्वंतत्र विभाग 
निर्माण करण्यात आला. या नवीन निर्मित विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयासाठी झासन निर्णय संदर्भ क्रमांक ०४ 
नुसार दि.१४ जानेवारी २०२१ व दि.२२ मार्च २०२२ अन्वये उच्चाधिकार सचिव समितीच्या मान्यतेनंतर 
एकुण ८२१ पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये नियमित भरावयाची २८० पदे, 
सामाजिक न्याय विभागाकडुन वर्ग होणारी २९४ पदे व बाहयस्त्रोताव्दारे भरावयाची २४७ एवढी विविध 
संवर्गाच्या पदांचा SAAT आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः आस्थाप्र-२०२३/प्र.क्र.१०१/आस्थापना-२ 


सामाजिक न्याय विभागाकडुन विविध संवर्गातील वर्ग होणारी २९४ पैकी विविध संवर्गातील २२२ पदे 
त्यांच्या संदर्भ क्र.०८ मधील शासन निर्णयान्वये वर्ग केली आहेत. त्यामध्ये इतर मागास बहुजन कल्याण 
अधिकारी (गट- ब) संवर्गाच्या ६ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. सदर अधिकाऱ्यांना या विभागाच्या 
आस्थापनेवर हजर करुन घेणे व त्यांना पदस्थापना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन आदेशा :- 

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या दि.१४.०१.२०२१ व दि.२२.०३.२०२२ रोजीच्या 
आकृतीबंधाच्या शासन निर्णयानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने कायमस्वरुपी या 
विभागाकडे वर्ग केलेल्या इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी (गट-ब) संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावासमोर दर्शाविल्याप्रमाणे या विभागाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवर हजर करुन घेण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | इतर मागास बहुजन | संचालनालयाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण 
कल्याण (गट-ब) | आस्थापनेवर हजर | विभागाच्या इतर मागास बहुजन 
अधिकाऱ्यांचे नाव झाल्याचा दिनांक कल्याण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवर हजर करुन घेण्यात येत 
असलेला दिनांक 
१. | श्री. ए. एम. घवले ०२.११.२०२३ ०२.११.२०२३ (म.पू) 
२. | श्रीमती. डी.पी. हेरोळे ०१.११.२०२३ ०१.११.२०२३ (A.A) 
3. श्री. डी. एच. राजेमोड ०१.११.२०२३ ०१.११.२०२३ (म.पू) 
=: श्री. डी. आर. वाघ ०१.११.२०२३ ०१.११.२०२३ (म.पू) 
५. | श्री. बापू दासरी ०२.११.२०२३ ०२.११.२०२३ (म.पू 
६. स्री. राजेंद्र बा. बुजाडे ०३.११.२०२३ ०३.११.२०२३ (म.पू) 


२. इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी (गट-ब) या संवर्गातील of अधिकाऱ्यांना पदस्थापनेच्या 
अनुषंगाने नागरी सेवा मंडळ-१ यांनी केलेली शिफारस व सक्षम WHIM दिलेली मान्यता वजा निर्देश 
यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम अधिकाऱ्यांचे नावं पदस्थापना दिलेले कार्यालय 
a. | 2. ३. ४. 
| . | इतर मागास शि . | श्री.ए. एम. घवले सहायक संचालक, इ.मा.ब.क विभाग, 
बहुजन कल्याण कोल्हापूर. 
अधिकारी (गट- | २. | श्रीमती. डी. पी. हेरोळे | सहायक संचालक, इ.मा.ब.क विभाग, 
बो वाशिम. 
३. | श्री. डी. एच. राजेमोड | सहायक संचालक, इ.मा.ब.क विभाग, 
लातूर. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः आस्थाप्र-२०२३/प्र.क्र.१०१/आस्थापना-२ 


अ.क्र पदनाम अधिकाऱ्यांचे नावं पदस्थापना दिलेले कार्यालय 
Rel 2. 3. ४. 
४. | श्री. डी. आर. वाघ सहायक संचालक, इ.मा.ब.क विभाग, 
छत्रपती संभाजीनगर. 

षु. श्री. बापू दासरी सहायक संचालक, इ.मा.ब.क विभाग, 
नांदेड. 

६. | श्री. राजेद्र बा. बुजाडे सहायक संचालक, इ.मा.ब.क विभाग, 
नागपूर. 


३. कायमस्वरुपीवर्ग करण्यात आलेल्या अधिका-यांची पूर्वीच्या पदावरील वेतनश्रेणी संरक्षित करण्यात 
यावी, ते आश्वासित प्रगती योजनेतंर्गत उच्च वेतनश्रेणी धारण करीत असल्यास सदर वेतनश्रेणी संरक्षित 
करण्यात यावी, तसेच सदर अधिकाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ अनुज्ञेय ठरत असल्यास त्यांची 
कायमस्वरुपी समायोजनापूर्वीची सेवा आश्वासित प्रगती योजनेतंर्गत लाभ देण्यासाठी ग्राहय धरण्यात यावी. 
४. सामाजिकन्याय व विशेष सहाय्य विभागातुन वर्ग झालेल्या इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी 
यांची या विभागातील बिंदुनामावळली, सेवाज्येष्ठता व तसेच इतर सेवा विषयक बाबी सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या सहमतीने स्वंतत्रपणे निर्धारित करण्यात येईल. 

५. कायमस्वरुपी वर्ग करण्यात आलेल्या आधिकाऱ्यांवर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात 
कार्यरत असतांनाच्या कालावधीत त्यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशी प्रस्तावित किंवा प्रलंबित असल्यास 
तसेच भविष्यात कोणतीही शिस्तभंग विषयक कार्यवाही उद्भवल्यास त्याबाबतचा परिपूर्ण तपशील सामाजिक 
न्याय विभागाने या विभागाकडे उपलब्ध करुन दयावा. 

६. संबंधित अधिकारी त्यांच्या इच्छुकतेनुसार या विभागात कायमस्वरुपी वर्ग झाळे असल्याने अधिका- 
यांना पदग्रहण अवधी, प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व तद्‌नुषंगिक लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. 

७. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने वरील अधिकाऱ्यांना इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभागात कायमस्वरुपी वर्ग केल्याबाबत त्यांच्या सेवा पुस्तकात नोंद घेवुन त्यांची सेवापुस्तके व सेवा 
अभिलेख अद्यावत नोंदीसह संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांच्याकडे तात्काळ 
हस्तांतरीत करण्यात यावे. 

८. परिच्छेद क्र.०२ प्रमाणे कायमस्वरुपी वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी यांच्या नियुक्त्या, 
पदस्थापना, बदली इ. अनुषंगिक आस्थापनाविषयक बाबी यापुढे नियुक्‍ती प्राधिकारी म्हणुन इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभागामार्फत हाताळण्यात येतील. 

९. वर दिलेल्या पदस्थापनेनुसार सदर अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या कार्यालयात तात्काळ हजर व्हावे 
तसेच सदरील पदांचा कार्यभार स्वीकारल्याबाबतचा अहवाल संचालनालयामार्फत शासन सादर करावा. 
qo, संबधित अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन,बडतर्फी 
व सेवेतुन काढुन टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम,१९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित 
कालावधीत संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजु होण्याची दक्षता घ्यावी. विहित कालावधीत 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः आस्थाप्र-२०२ ३/प्र.क्र.१०१/आस्थापना-२ 

पदस्थापनेच्या पदावर रुजु न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा “अकार्यदिन” (dies non) 
म्हणुन गणला जाईल, यांची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

११. सदरहू आदेशानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रुजु न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव 
आणुन पदस्थापना रह करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ 
मधील नियमांचा उल्लघंन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंग विषयक 
कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

१२. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक २०२४०११९१६३२१८९३३४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAILAS TARACHAND SALUNKE 
DI 


IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
TA BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2251a03d4696f35feb94e0a8547536fa68882bdecaaba93cee2 


9502d225f6286, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
S A L U N K E serialNumber=35C845457FD4B891 124529DBD2192A0E21273AD7339 
ASCA3B170A0E91352CED7, cn=KAILAS TARACHAND SALUNKE 


Date: 2024.01.19 16:48:01 +05'30' 


(कैलास साळुंके) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत:- संबंधीत अधिकारी (संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय यांचेमार्फत) 


प्रति, 

मा. मुख्यमंत्री तथा मंत्री (सामाजिक न्याय विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (इ.मा.ब.क) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा) मुंबई/ नागपूर. 

सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

६. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई.(पत्राने) 

८. प्रादेशिक उपसंचालक (सर्व, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग. 

९. सहायक आयुक्त (सर्व, समाज कल्याण विभाग. 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर/वाशिम/लातुर/ छत्रपती संभाजीनगर/नांदेड/नागपूर. 

११. विभागातील सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवडनस्ती- आस्थापना-२. 


Cc “७ A -O 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


